सहनिबंधक सहकारी संस्था या संवर्गातील 
बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राजस २०१९/प्र.क्र.१४१/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ६ जुन , २०१९. 
शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(१), ४(२), ४(३), ४(४) व ४ (4) मधील तरतूदीनुसार खाली नमुद 
केलेल्या सहनिबंधक सहकारी संस्था, गट-अ या संवर्गातील अधिकारी यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्या नुसार 


बदलीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
अ.क्र अधिकारी यांचे नाव सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
१) | श्री. धनंजय डोईफोडे | विभागीय सहनिबंधक सहकारी | प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), पुणे 


संस्था, कोल्हापूर (श्री. शशीकांत पतंगराव घोरपडे 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 
२) | श्री.ए. एल. घोळकर । सहसंचालक (पणन), weal विभागीय सहनिबंधक सहकारी 
संचालनालय, पुणे संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई 
(श्रीमती. ज्योती लाटकर यांच्या 
नियुक्तीचे आदेशा स्वतंत्ररित्या निर्गति 


करण्यात येतील.) 

3) श्री. संतोष पाटील विशेष कार्य अधिकारी मा. मंत्री , विभागीय सहनिबंधक सहकारी 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, संस्था, मुंबई विभाग, मुंबई 
मंत्रालय, मुंबई (श्री. मोहम्मद अरीफ यांच्या बदलीने 

रिक्‍त पदावर) 

४ | श्री. आर. एस. शिर्के सहनिबंधक सहकारी संस्था विभागीय सहनिबंधक सहकारी 
(लेखापरीक्षण), हौसिंग फायनान्स, संस्था, (लेखापरीक्षण), मुंबई 
मुंबई (श्री. टी. एन. कवडे यांच्या बदलीने 


रिक्‍त होणा-या पदावर) 

4) श्री. टी. एन. कवडे विभागीय सहनिबंधक सहकारी सहनिबंधक सहकारी संस्था, 
संस्था, (लेखापरीक्षण), मुंबई (लेखापरीक्षण), मुख्यालय, पुणे 
(रिक्‍त पदावर) 


२. उपरोक्त अधिका-यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ अधिका-यांकडे 
सोपवून तात्काळ कार्यमुक्त व्हावे व बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रूजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेमार्फत शासनास सादर करावा.सदर बदली आदेशांची 
तातडीने अंमलबजावणी होण्यासाठी आव्यक कार्यवाही सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,पुणे यांनी 
करावी. 

३. सदर Ba तात्काळ अंमलात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.१४१/५-स 


8. 


सदर TRA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१९०६०७१२३६५९४००२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत :- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
Of Maharashtra, ou=C tion 


Ma nj | ri ‘extile Department, postalCode=400032, 
2.5.4.20=91b4708db2a52d675f7f30d8 1444f3844833dfc7c86d4244e 
0: 9 3180, 
Ganeshbhushan 105111 (६४६ ७ ८७७७॥॥७७०००७७५०००७७७७७७7 825८037660 
ba66cc1cf9a6cf2F Manjiri G. hbhu: 
Date: 2019.06.07 12:40:32 +05'30' 
(मं. ग. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१.सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पूणे 

२.साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३.पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४..सर्व विभागीय सहनिबंधक (प्रशासन/लेखापरिक्षण) 

५..सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

८.संबंधित अधिकारी, द्वारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पूणे 
९.खाजगी सचिव, मा.मंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 

१०.खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 

११. स्वीय सहायक, अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री 

१२. स्वीय सहायक, सचिव, (वस्त्रोद्योग), सहकार, पणन व वस्त्रो्योग विभाग 
१३.स्वीय सहायक, प्रधान सचिव, (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
१४.स्वीय सहायक, प्रधान सचिव, (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
१५. उप सचिव, मा. मुख्यमंत्री 

१६.निवडनस्ती (कार्या-५स) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


